असा. क्र. ११४ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


महाराष्ट शासन SIGIGsI 


असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


मंगळवार, नोव्हेंबर ९, २००४/ कार्तिक १८, शके १९२६ 


———————————————e—— eee 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


| भाग चार-अ 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
ze विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ नोव्हेंबर २००४ 
अधिसूचना 


मोटार वाहने अधिनियम, १९८८. 

क्रमांक TARY, ०१०३/७९४/परि-२.--मोटार वाहने अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) च्या कलम 
६८ च्या उप कलम (१) अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींचा वापर करून व यासंदर्भात 
वेळोवेळी काढलेल्या सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून राज्य परिवहन प्राधिकरणावर, मोटार वाहने अधिनियम, १९८८ च्या कलम ६८ (३) मध्ये 
निर्देशित केलेल्या अधिकारांची व कर्तव्यांची पूर्तता करण्यासाठी पुढील सदस्यांची नियुक्‍ती करीत 
आहे :-- : 


(१) प्रधान सचिव (परिवहन), 9 , . _ अध्यक्ष 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
(२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (वाहतूक) a .. सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
भाग चार-अ--१३९ (५३४) 


[किंमत : रुपये ७.०० ] 


५३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., नोव्हेंबर ९, २००४/ कार्तिक १८, शके १९२६ [भाग चार-अ 


(३) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई .. सदस्य 

(४) श्री. अनंत नारायण धारड, .. .. सदस्य 
आर.पी.टी.एस. रोड, लक्ष्मी नगर, नागपूर 

(५) श्री. अनिल वडपल्लीवार, , ., ., सदस्य 


३८, आम्रपाली अपार्टमेंट, काचीपुरा, 
न्यू रामदासपेठ, नागपूर ४४० ०१० 
(६) अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई .. सचिव. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


‘ रमेश शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., नोव्हेंबर ९, २००४, कार्तिक १८, शके १२२६ ५३६ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 9th November 2004 
NOTIFICATION 
Motor Venicies Act, 1988, 

No. MVR. 0103/794/TRA-2,—In exercise of the powers conferred by sub- 
section (1) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), in its 
application to the State of Maharashtra, and in supersession of all the 
notifications issued in this behalf, the Government of Maharashtra hereby 
constitutes, with effect from the date of issue of this notification, the State 
Transport Authority, comprising of the following persons to exercise and 


discharge the powers and functions specified in sub-section (3) of the said 
section 68, namely :— 


(1) Principal Secretary (Transport)... .. Chairman 
Home Department, 
Mantralaya, Mumbai 400 032. 

(2) Special Inspector General of Police «.» Member 
(Traffic), Maharashtra State, Mumbai. . 

(8) The Transport Commissioner, ... . Member 
Maharashtra State, Mumbai. 

(4) Shri Anant Narayanrao Gharad, «Member 
R.P.T.S. Road, Laxmi Nagar, Nagpur. 

(5) Shri Anil Wadpalliwar, .. Member 


38, Amrapali Apartment, Kachipura, 
New Ramdaspeth, Nagpur 440 010. 

(6) The Additional Transport Commissioner, ». Secretary. 
Maharashtra State, Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


, RAMESH SHINDE, 
Deputy Secretary to Government. 


जू शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


